महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप १२२२/प्र.क्र.११०/का-१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२३. 


आदेशा 

शासन आदेश क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२३.१२.२०२२ अन्वये 
श्री.तुषार पितांबर पवार यांना, उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन उपायुक्त, ठाणे 
महानगरपालिका, ठाणे या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आळी. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी 
दि.२२.०६.२०२३ रोजी संपुष्टात आळेला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.तुषार पितांबर पवार, उप सचिव यांच्या उपायुक्‍त, ठाणे 
महानगरपालिका, ठाणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.२३.०६.२०२३ पासून पुढे २ वर्षासाठी 
म्हणजेच दि.३०.०६.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८१०१६४३२५६३०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

L ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
la42b80ce1e183d1e9775b631 


VINAYAK 
BABURAO MANE ८०८५ 


(वि.बा.माने) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स/प्र.स. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 
सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह/उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.तुषार पि. पवार, उपायुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
- प्रत नस्ती क्र. उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ साठी. 
निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


LC C न A) -O 


0 (२ GS © 


